महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक -- कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ८, अंक ७६] बुधवार, नोव्हेंबर २३, २०२२ / अग्रहायण २, शके १९४४ [पृष्ठे १३, किंमत : रुपये ११.०० 


असाधारण क्रमांक ९२० 
प्राधिकृत प्रकाशन 
उपविभागीय अधिकारी कल्याण, 
उपविभाग कल्याण यांजकडून 


खाजगी क्षेत्रातील जमीन भूसंपादन व पुर्नवसन, पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्‍क 
अधिनियम २०१३ चे कलम १९(२) अन्वये ताब्यात घेण्याबाबत जाहीर नोटीस. 


अधिसूचना 
क्रमांक के.डी./टे-२/भूसं/निळजे ते हेदुटणे डी.पी. रस्त्याचे भूसंपादन/मोजे निळजेपाडा व कोळे /कावि- १०/२०२२. 


ज्याअर्थी, भूमि ब मिळकत व्यवस्थापक, मुंबई महानगर प्रदेश बिकास प्राधिकरण बांद्रा (पूर्व), मुंबई यांनी त्यांचेकडील 
क्र.भू.ब.मि.शा./निळजे ते हेदुटणे/भूसंपादन/९६३८/२०२१, दिनांक ११ नोव्हेंबर २०२१ अन्वये "कल्याण विकास केंद्र प्रकल्पातील निळजे ते 
हेदुटणे येथील प्रस्तावित डी.पी.रस्ता विकसित करणे " या सार्वजनिक प्रयोजनाकरीता खाजगी क्षेत्रातील जमीन भूसंपादन व पुर्नवसन, 
पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ अन्वये जमिन संपादन करणेकामी ब सदरची 
जमीन मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण बांद्रा (पूर्व), मुंबई यांचे नावे घेण्याबाबत प्रस्ताव मा.जिल्हाधिकारी, ठाणे यांचेकडे सादर केला 


आहे. 


आणि ज्या अर्थी, जिल्हाधिकारी, ठाणे यांचे पत्र क्रमांक क्र.उजि/भूसं(समन्वय)/टे-१/डी.पी./बा.को.नं. 1.१६३२२९३९४४९८९/२०२१ 
दिनांक - १६/१२/२०२१ अन्वये उक्त प्रस्तावासंबंधी भूसंपादन व पुर्नवसन, पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ प्रमाणे कार्यबाही करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत ; 


ज्या अर्थी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) मेट्रो सेंटर क्र.३ ठाणे जि. ठाणे यांनी यापूर्वीच अनुसूची - एक मध्ये नमूद खाजगी क्षेत्रातील 
जमिन भूसंपादन व पुर्नवसन, पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०९३ अन्वये " मुंबई 
महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण बांद्रा (पूर्व), मुंबई " यांचे नावे घेण्याबाबत महाराष्ट्र राज्याचे दिनांक २६ नोव्हेंबर २०२१ रोजीच्या 
राजपत्रामध्ये असाधारण क्र. ८० अन्वये आणि दै. लोकमत व दे. पुढारी या वृत्तपत्रात दिनांक ८ डिसेंबर २०२९१ रोजी प्रसिद्ध झाली आहे ; 


आणि ज्या अर्थी, उक्त जाहीर नोटीसौीद्रारे संबंधत जमिन धारकांकडून शासनाच्या प्रचलित धोरणाप्रमाणे खाजगी जमिन भूसंपादन कायदा 
२०१३ अन्वये " मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण बांद्रा (पूर्व), मुंबई " यांचे नावे संपादन करून देण्यास स्वेच्छेने तयार असल्याबाबत 
a जिल्हास्तरीय समितीने निश्‍चित केलेला मोबदला संपूर्णत: ब अंतिमरित्या स्विकारण्यास तयार असल्याबाबतची संमतीपत्रे (विकल्प) 
मागविण्यात येत आहेत. 


त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येते कि, न्याय नुकसान भरपाई मिळण्याचा हक्क आणि पुनर्वसन ब पुनर्वसाहत यांमध्ये 
पारदर्शकता राखणे अधिनियम, २०१३ च्या कलम ११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्‍ती ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या 
दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण ४ खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधी पर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा 
कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही परंतू जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसूचित 
केलेल्या जमिनीच्या मालकाने केलेल्या अर्जावरून या पोटकलमाच्या अमंलबजावणीतून अशा मालकास लेखी नोंदवावयाच्या विशेष 


परिस्थितीमध्ये सूट देऊ शकेल. 


भाग एक-(को.बि.पु.)-१२०--१ (१) 


र 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण, भाग एक--कोकण विभागीय पुरवणी,पॅनोव्हेंबर २३, २०२२ / अग्रहायण २, शके १९४४ 


परंतू आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्‍तीने या तरतूदीचे जाणीबपूर्बक उल्लंघन केल्यामूळे तिला सहन कराव्या लागलेल्या कोणत्याही 


नुकसानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही. 


त्या अर्थी, आता मी, अभिजित भांडे पाटील, उपविभागीय अधिकारी कल्याण तथा भूसंपादन अधिकारी, जि. ठाणे याद्वारे मोजे- हेदुटणे, 


ता. कल्याण या गावातील संपादित होत असलेल्या अनुसूची ९ मध्ये नमूद केलेल्या स.नं./ हि.नं. च्या जमिनी " मुंबई महानगर प्रदेश विकास 
प्राधिकरण बांद्रा (पूर्व), मुंबई " यांचे नावे संपादन करण्यात येणार असल्याने, या अनुसूचीमध्ये नमूद सव्हे नंबर / गट नंबरमधील जमिनीच्या 


मालकी हक्काबाबत व न्यायालयीन दाव्यांबाबत जमिन मालकांकडून किंवा हितसंबंधित व्यक्तीकडून ही जाहीर नोटीस प्रसिध्द झाल्याच्या 


दिनांकापासून १५ दिवसाच्या आत हरकती किंवा सूचना विहित नमूना-४ मध्ये मागवित आहे किंवा त्यांना माझ्यासमोर उपस्थित राहण्यास 
सांगत आहे. 


श्‌ 


हरकती किंवा सूचनांचा विहित नमुना - ४ उपविभागीय अधिकारी कल्याण यांच्या उपविभागीय अधिकारी कल्याण उपविभाग 
कल्याण, मोहन प्राईड सांस्कृतिक कल्याण केंद्र दूसरा मजला, पोद्दार शाळेजवळ, खडकपाडा, कल्याण या कार्यालयामध्ये उपलब्ध 
आहे. तसेच सदर नमूना या कार्यालयामार्फत " मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण बांद्रा (पूर्व), मुंबई " च्या प्राधिकृत 
संबंधितांना उपलब्ध करुन देण्यात येईल. 


" मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, बांद्रा कुर्ला कॉम्पेलक्स, बांद्रे पूर्व मुंबई -४०००५१" यांचेकडून सदर प्रकल्पासाठी 
निश्‍चित करण्यात आलेल्या क्षेत्राच्या आराखडयांच्या प्रती उपविभागीय अधिकारी कल्याण उपविभाग कल्याण, उपविभाग कल्याण 
यांचे कार्यालय, मोहन प्राईड सांस्कृतिक कल्याण केंद्र दूसरा मजला, Wee शाळेजवळ खडकपाडा, कल्याण (प.) या 
कार्यालयामध्ये कार्यालयीन वेळेत जमिन धारकांना किंवा हितसंबंधित व्यक्‍तींना तसेच जनतेस निरीक्षणासाठी खुल्या ठेवण्यात आल्या 
आहेत. 


ही जाहिर नोटीस उप अधिक्षक भूमि अभिलेख, कल्याण यांचेकडील संयुक्त मोजणी अहवालास अधीन राहून प्रसिध्द करणेत येत 


आहे. 


ही जाहीर नोटीस प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून १५ दिवसांच्या आत जमिनीच्या मालकी हक्काबाबत व न्यायालयीन दाव्याबाबत 
जमिन मालकाकडून किंबा हितसंबंधित व्यक्तीकडून प्राप्त झालेली हरकतीची किंवा सूचनांची चौकशी करण्यात येईल आणि संबंधित 
हरकत घेणाऱ्यांना त्यांच्या हरकतीच्या किंवा सूचनांच्या समर्थनार्थ तोंडी बा कागदोपत्री पुरावा सादर करण्यासाठी जातीने किंवा 
कोणत्याही कायदेशीर व्यक्‍तीमार्फत उपस्थित राहण्याची मुभा असेल. 


उक्त कालावधीमध्ये हरकती किंबा सूचना प्राप्त न झाल्यास, उक्त जमिनीबाबत अन्य कोणत्याही व्यक्तीचे हितसंबंध नाहीत असे 
गृहित धरुन, कायदेशीर शोध व शिर्षक अहवालाच्या अनुषंगाने सदर जमिन संपादन करून ताब्यात घेण्याची कार्यबाही करण्यात 


येईल. 


कल्याण, 
दिनांक २३ नोव्हेंबर, २०२२. 


अभिजित भांडे पाटील, 
उपविभागीय अधिकारी 
कल्याण उपविभाग T कल्याण तथा 
भूसंपादन अधिकारी कल्याण. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण, भाग एक--कोकण विभागीय पुरवणी,परॅनोव्हेंबर २३, २०२२ / अग्रहायण २, शके १९४४ 


अनुसुची - एक 
संपादन कराव्याच्या जमिनींचा तपशिल 
मोजे निळजेपाडा जि. ठाणे ता. कल्याण 


३ 


अ. गावाचे नाव भूमापन क्रमांक/ खरेदी / संपादन करावयाचे क्षेत्र (हे.आर.प्र.) 
क्र. गट क्रमांक 
1 ९. | SRY 

२ ४५/२ 
३ ४५/३ 
v B/S 
ष्‌ ४५/५ 
द ४५/६ ०.०५.१६ 
शिका ४५/७ 
८ ४५/८ 
९ ४५/९ 
| ९० | ४५/१९०/अ 
| ९९ | ४५/१०/ब 
१२ ४५/११/अ 
१३ ४५/११/ब 
शड ४५/१९२ 
१५ निळजेपाडा ४७/१९/अ ०.४९.३७ 
१६ ४७/१/ब/९ 
| ९७ | ४७/१/ब/२ 
९८ ४७/२ 
१९ ४७/३/अ 
२० ४७/३/ब 
२९ ४७/४/अ 
२२ ४७/४/ब 
२३ ४७/४/क 
र्ड ४७/४/ ड 
Be ४७/५ 
२६ ४७/६/अ 
२७ ४७/६/ब 
२८ ४७/६/क़ 
२९ ४७/६/ड 
३० ४७/६/इ 


४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण, भाग एक--कोकण विभागीय पुरवणी,परॅनोव्हेंबर २३, २०२२ / अग्रहायण २, शके १९४४ 


३९ ४७/६/फ 
३२ ४७/६/ग 
३३ ४७/६/ह 
ड्४ॅ ४७/७/अ 
३५ ४७/७/ब/९ 
३६ ४७/७/क 
३७ ४७/८ 
३८ ४७/९ 
३९ ४७/९० 
Yo ४७/९१ 
BR ४७/१९२ 
BR ४८/१/अ ०.२३.८५ 
BR ४८/१/ब 
CB ४८/२ 
४५ ४८/३ 
शद निळजेपाडा ष्र 0,198.69 
vig &R 
४८ ५३/९/अ ०.४१.५८ 
BB ५३/१/ब 
Ko ५३/१/क 
ष्९ ५३/१/ड 
ष्र ५३/१/फ 
ष्३ ७५३/१/ह 
ay ५३/२/अ 
wu ५३/२/ब 
ष्द ५३/३/क 
AC) ५३/३/अ 
ष्ट ५३/३/ब 
"९ ५३/३/क 
Go 43/3/S 
RR ५३/ड/अ 
GR ५३/४/ब 
द्र ५३/५ 
Gy ५२३/६/अ 
Gu ५३/६/ब 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण, भाग एक--कोकण विभागीय पुरवणी,परॅनोव्हेंबर २३, २०२२ / अग्रहायण २, शके १९४४ ष्‌ 


द्द ५३/६/क 
६७ &3/\9 
Ge ५४/१/अ 0,00,0% 
६९ ५४/१९/ब 
a ० ५४/१/क 
| ७१ | ९ Y/R 
७२ ५४/३ 
७३ फड/डॅ 
ow ८५४/५ 
७५८ ५४/६ 
७६ ५४/७ 
। ७७ | ७ B/C 
७८ B/S 
७९ ८५५/१ ०.२९.५९ 
८० निळजेपाडा ५५/२/अ 
८९ ५५/२/ब 
८२ ५५/९/क 
८३ ५५/२३ 
6B ५५/४/अ 
८५ ८५५/ड४/ब 
८६ ५५/४/क 
८७ ५५/४/ड 
८८ ५५/४/ह 
८९ ५५/५ 
९० ५५/६/अ 
९९ ५५/६/ब 
९२ ७५/७ 
९३ ८५५/८/अ 
3.1 ५५/८/ब 
Qu ५५/८/क 
९६ ५५/८/ड 
९७ NALS 
Rc ५५/९/आ/९ 
९९ ७५५/९/अ/२ 
| R00 | ०० ५५/९/आ/३ 


भाग एक-(को.बि.पु.)-१२०--२ 


६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण, भाग एक--कोकण विभागीय पुरवणी,परॅनोव्हेंबर २३, २०२२ / अग्रहायण २, शके ९९४४ 
| zor | ०९ ५५/९/आ/ड 
१०२ ८५५/९/अ/५ 
१०३ ८५५/९/आ/६ 
Yow ५५/९/अ/७ 
१०५ ५५/९/आ८ 
१०६ ८५५/९/अ/९ 
| ९०७ | ०७ ५५/९/आ/१० 
९०८ ५५/९/अ/१९ 
१०९ ७५५/९/अ/१९२ 
| १९९० | ९० ५५/९/अ/१९३ 
| ae ११ ५५/९/अ/९ 
१९२ ५५/९/अ/१५ 
११३ ५५/१० 
Ww ८५/११ 
११९५ निळजेपाडा ५५/१२ 
१९६ ७३/१ ०.४१.८० 
| ९९७ | १७ ७३/२/अ 
११५८ ७३/२/ब 
११९ ७३/३/अ 
१२० ७३/३/ब 
१२९ ७३/४ 
१२२ ७३/५ 
१२३ ७३/६ 
९स्ठ ७६/९ 0,04%,60 
१२८ ७६/२ 
१२६ ७६/३ 
१२७ ७६/४ 
१२८ ७६/५ 
१२९ ७६/६/अ 
१३० ७६/६/ब 
१३९ ७६/६/क 
१३२ ७६/७ 
१३३ ७६/८ 
९३४ ७६/९ 
१३५ ७६/९० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण, भाग एक--कोकण विभागीय पुरवणी,परॅनोव्हेंबर २३, २०२२ / अग्रहायण २, शके १९४४ 


१३६ ७६/११९ 
१३७ ७६/१२ 
१३८ ७६/१३/अ 
१३९ ७६/१३/ब 
शड ७६/९३/क 
BWW ७६/१९३/ड 
BBR ७६/१३/इ 
283 ७१/१ ०.५०.३९ 
WY ७१/२/अ 
We निळजेपाडा ७१/२/ब 
१४६ ७१/२/क/९ 
९४७ ७१/२/क/२ 
We ७१/२/ड 
१४९ ७१/३ 
१५० ७१/४ 
१५१९ ७१/५ 
१०२ ७१/६ 
१८३ ७१/७ 
Ba ७१/८ 
१५५ go 000,198 
एकूण ३.९२.१६ 
कल्याण, 
दिनांक २३ नोव्हेंबर, २०२२. 
अभिजित भांडे पाटील, 
उपविभागीय अधिकारी 


भाग एक-(को.बि.पु.)-१२०--३ 


कल्याण उपविभाग कल्याण तथा 
भूसंपादन अधिकारी कल्याण. 


८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण, भाग एक--कोकण विभागीय Grail, Hater २३, २०२२ / अग्रहायण २, शके १९४४ 
अनुसूची - एक 
संपादन कराव्याच्या जमिनींचा तपशिल 
मौजे कोळे, जि. ठाणे, ता. कल्याण 
अ. क्र. गावाचे नाव ‘Taras कलाक/ खरेदी / संपादन करावयाचे क्षेत्र (हे.आर.प्र.) 
1 ९. | ‘ ८३/१९/अ 
2. ८३/९/ब 
2. CUS 
४. ८३/१/ड 
&, VUE 
द. ८३/२ 
a 63/3 
८. ८३/४/अ 
९. ८३/४/ब 
| ९०. | ०. ८३/४/क 
| ९९. | १. ८३/४/ड 
१२. ८३/५ 
१३. ८३/६/अ ०.५३.४७ 
ay. ८३/६/ब 
१५. ८३/६/क 
१६. ८३/६/ड 
| ९७. ७. कोळे ८३/६/इ 
१८. ८३/६/ग 
१९. ८३/६/फ 
२०. ८३/६/ह 
२१. ८३/७/अ 
२२. ८३/७/ब 
२३. ८३/७/क 
२४. ८३/७/ड 
२५. ८३/८ 
RG. ६३/१९ 
२७. ६३/२ ०.१८.०६ 
२८. ६२३/२३ 
२९. ८७/९ 
०.६९.५५ 
३०. ८७/२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण, भाग एक--कोकण विभागीय पुरवणी,परॅनोव्हेंबर २३, २०२२ / अग्रहायण २, शके १९४४ ९ 


२१. ८७/३ 
३२. 69/8 
33. ८७/५ 
३४. ८७/६ 
३५. ८७/७ 
३६. ८७/८ 
३७. ८७/९ 
३८. ८७/१० 
३९. ८७/११/अ 
Bo, ८७/११९/ब 
४१. ८७/११/क 
BR. ८७/१२/अ 
B2. ८७/१२/ब 
BY. 619/23 
४५. ८७/९४ 
BE. कोळे ८७/१५/अ 
४७. ८७/१५/ब 
शट ८७/१६ 
४९. ८७/१७ 
KO, 619/26 
ue 619/28 
ष्र. ८७/२० 
८३. ८७/२१ 
ष्ठ. ८७/२२ 
Qu, 619/23 
ue. ८७/२४ 
"७. ८७/२५ 
uC, "५६/१९ 
ue, &E/2 ०.३९.७३ 
६०. ५६/२३ 
६१. 19/8 
६२. ८५७/२ 
६३. ५७/३ ०.१५.४५ 
GY. "७/ड 
६५. ८५७/५ 


भाग एक-(को.बि.पु.)-१२०--३अ 


१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण, भाग एक--कोकण विभागीय Grail, Hater २३, २०२२ / अग्रहायण २, शके १९४४ 


aa. ५७/६ 
६७. ७७/७ 
६८. ९७७/८/अ 
८९. ७७/८/ब 
— ° ९ 0.20.28 
| ७१. | १. ७८/९ 
0,219.42 
७२. ७८/२ 
७३. ८६/९ 
०.०६.८४ 
७४. ८६/२ 
७५. ४४/१९/अ 
७६. ४ ४/१९/ब 
| ७७. | 9. CUR 
७८. ४ ४/२ 0.28.39 
७९. VIZ 
co, CUBIS 
८९. VB/% 
८२. ४७/९ 
०.३१.०४ 
63. ४७/२ 
cy. कोळे ११०/९ 
८५. ११०/२/अ 
८६. १९०/२/ब 
०.४८.९८ 
८७. १९०/३ 
८८. १९०/४ 
८९. १९०/५ 
go. ८०/१/अ 
९१९. ८०/१/ब 
९२. ८०/२/अ 
९३. ८०/२/ब 
QB. ८०/२/क 
९५८. ८०/२/ड 8.36.28 
९६. ८०/२/इ 
९७. ८०/२/फ 
९८. ८०/३ 
88. ८०/४/अ 
१००, | ००. ८०/४/ब 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण, भाग एक--कोकण विभागीय पुरवणी,परॅनोव्हेंबर २३, २०२२ / अग्रहायण २, शके १९४४ ११ 


| 08, | ०१. ८०/५ 
१०२. ८०/६ 
१०३. ८०/७ 
१९०४. ८०ठ/ढ८ 
१०५. ८०/९ 
१०६. ८०/१०/अ 
on ०७. ८०/९०/ब 
१०८. ८०/१०/क 
१०९. ८०/११/अ 
| aro, | Ro. ८०/११/ब 
| ९१९. | ११. ८०/१२/अ 
१९२. ८०/१२/ब 
११३. ८०/१३/अ 
१९४. ८०/९३/ब 
११५८. BYR 
१९६. कोळे ३५/२/अ 
। ९९७. | १७. ३५/२/ब 
१९८. ३५/३/अ 
११९. ३५/३/ब 
१२०. ३५/४/अ 
१२१. ३५/४/ब 
१२२. ३५/५/अ 
१२३. ३५/५/ब 
१२४. ३५/६/अ ones 
१२५. ३५/६/ब 
१२६. ३५/७ 
१२७. ३५/८ 
१२८. ३५/९ 
१२९. ३५/९० 
१३०. ३५/११/अ 
१३१. ३५/९१/ब 
१३२. ३५/९२ 
१३३. ३४/१ 
१३४. ३४/२/अ ०.०४.८० 
१३५. ३४/२/ब 


१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण, भाग एक--कोकण विभागीय Grail, Haase २३, २०२२ / अग्रहायण २, शके १९४४ 
१३६. ३४/३ 

१३७. ३४/ड 

१२८. ३४/५/अ 

१३९. ३४/५/ब 

९४०. ३४/५/क 

WV ३४/६ 

९४२. २३४/७ 

१४३. ३४/८ 

WY. ३४/९ 

१४५. ३४/१० 

१४६. ३४/१९ 

१४७. ३४/१२ 

९८. ३४/९३ 

१४९. 33/2 

0,02,0% 

१५०. ३३/२ 

१५१. ४ ३/९ 

१५२. ४३/२/अ 

१५३. कोळे ४३/२/ब 

१५४. ४३/३/अ 

१५५. ४३/३/ब 

१५६. ४३/४ 

१५७. ४३/५/अ 

Bae. ४३/५/ब ०.००.०६ 
१५९. ४३/५/क 

१६०. ४ ३/८ 

१६१. ४ ३/७/अ 

१६२. ४ ३/७/ब 

१६३. BIC 

१६४. BIR 

१६५. BZ/YO 

१६६. ८१/९ 

१६७ ८१/२ 

१६८ CYB 0,00,48 
१६९ ८९/ 

| १७० | CUR 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण, भाग एक--कोकण विभागीय पुरवणी,परॅनोव्हेंबर २३, २०२२ / अग्रहायण २, शके १९४४ १३ 
| ९७१ | ७१९ CUE 
१७२ ८१/७ 
१७३ ८१/८ 
९७४ कोळे ८१/९/अ 
१७५ ८९/९/ब 
१७६ ८९/९० 
९७७ | ७७ ८१/१९ 
एकूण ८.१८.६७ 
कल्याण, 
दिनांक २३ नोव्हेंबर, २०२२. 
अभिजित भांडे पाटील, 
उपविभागीय अधिकारी 


कल्याण उपविभाग कल्याण तथा 
भूसंपादन अधिकारी कल्याण 


